राज्यातील आर्थिकदृष्टया आजारी/अवसायानात 
असलेले सहकारी साखर कारखाने व त्याची 
उपांगे भाडेतत्त्वावर / सहभागीदारी/ सहयोगी 
तत्त्वावर चालविण्यास देण्याबाबत समिती गठित 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २ जुले, २०२०. 


वाचा :- 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१५/प्र.क्र.२१५/३-स 
(शिकाना), दिनांक ६.१२.२०१६. 


शुध्दीपत्रक : 


राज्यातील आर्थिकदृष्टया आजारी/ अवसायानात असलेले सहकारी साखर कारखाने व त्याची 


उपांगे भाडेतत्त्वावर / सहभागीदारी/ सहयोगी तत्त्वावर चालविण्यास देण्याबाबत मा. मंत्री (सहकार) 


यांच्या अध्यक्षतेखाली वाचा येथे नमूद दिनांक ६.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये गठित करण्यात 


आलेल्या समितीमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :- 


१) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) >> अध्यक्ष 
२) मा. मंत्री (सहकार, पणन) : सदस्य 
३) मा. राज्यमंत्री (सहकार) व सदस्य 
४) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सहकार) - सदस्य 
५) साखर आयुक्‍त जा सदस्य सचिव 


२. वाचा येथे नमूद दिनांक ६.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील उर्वरित अटी व शर्ती कायम 


राहतील. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र.१०५/३-स 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेताक २०२००७०७११४५५३५७०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


le 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-operation 
fa S h a Nn t Marketing And Textile Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fa29ab2a9a96d3a62a7a9753171 1flef9f3e78de039be6cabb 
44929032069507, 
ialNumber=c9fc0e76e9081 9F7f6d29d043a3e393d7982322683a08 


e 
Ramesh Pimpale =: 
2d04eda26b7264e4837, cn=Prashant Ramesh Pimpale 


( प्रशांत र. पिंपळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मंत्री (सहकार, पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (सहकार), मंत्रालय, मुंबई. 
साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. सर्व प्रादेशिक सहसंचालक (साखर. 
९. अध्यक्ष/ कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र सहकारी बँक मर्यादित, मुंबई. 
१०. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ मर्यादित, नरीमन पॉईंट, मुंबई. 
११. निवड नस्ती (3-सो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


